नवीन राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण, २०२० ची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतर विभागीय 
समितीमध्ये नवीन सदस्यांचा समावेश करून 
समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.८८/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ जून, २०२३ 
वाचा:- 
१) भारत सरकारचे पत्र D.O.No. 9¢-30/202018.94, दि. 29 डिसेंबर,२०२०. 
२) शासन पत्र क्र.अ.शा.२०२२/प्र.क्र.४९/ एसडी-६, दि. २२.०५.२०२२. 
3) बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम,२००९ अंतर्गत अधिसूचना 
दिनांक ७ मार्च, २०१२. 
४ शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक अभ्यास - २०१६/(प्र.क्र.४३ /१६) 
एसडी-४, दिनांक २५.०४.२०१६ 
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४९/एसडी-६, 
दि.२४ जून २०२२. 
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.८८/एसडी-६, 
दि.१६ जानेवारी २०२३ 


प्रस्तावना :- 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या २९ जुले, २०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक 
धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी 
धोरणात नमूद कार्याच्या राज्यस्तरीय समन्वय, नियंत्रण व मार्गदर्शनासाठी दि.१६ जानेवारी, 2023 
च्या शासन निर्णयान्वये आंतर विभागीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये 
काही अधिकच्या सदस्यांचा GATS करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीकामी धोरणात नमूद कार्याच्या 
राज्यस्तरावरील समन्वय, सनियंत्रण व मार्गदर्शनासाठी पुढीलप्रमाणे आंतरविभागीय समितीमध्ये 
नवीन सदस्यांचा समावेश करून खालीलप्रमाणे पुनर्रचित समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम व कार्यालय पद 
bal अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, | अध्यक्ष 
मंत्रालय, मुंबई. 
AGIA), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. सदस्य 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. सदस्य 
४ आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. सदस्य 
षु आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. सदस्य 
६ संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र | सदस्य 
राज्य, पुणे. 
७ आयुक्‍त, Heed विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, सदस्य 
नवी मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.८८/एसडी-६ 


अ.क्र पदनाम व कार्यालय पद 

८ आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी सदस्य 
मुंबई 

९ आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 

णि संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र | सदस्य 
राज्य, मुंबई 

ca q | राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई सदस्य 

१२ | संचालक, राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र सदस्य 
राज्य,पुणे 

१३ | सहसचिव/उपसचिव, (विद्यार्थी विकास), शालेय शिक्षण व क्रौडा सदस्य 
विभाग, मुंबई 

१४ | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, एसडी-६, झालेय शिक्षण व क्रीडा । सदस्य सचिव 
विभाग, मुंबई 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१४१२१५५५८४२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 


DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
| M T | Y A Z EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=39a4041 9de: 1b6 1 fb555b2fdfSc8d6d652¢f1 8fdffbdo 
-748ab0 1f6da04, postalCode=400032, st=Mahi htt 


st=Maharashtr: 
MUSHTAQUE KAZI ssn 
9E076241DB1BA213DDEDFAE, cn=IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 


(९: 2023.06.14 12:18:01 +05'30' 


jumber= 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.सभापती व मा.उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा.अध्यक्ष व मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्‍्त(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. आयुक्‍त, महानगरपालिका(सर्व) 

९.आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

90. SYA, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

१२.संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३.आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 
qv sya, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
१५.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


7A529748CS5E7C1BA7A66E81C654BA3C492FDASB2 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.८८/एसडी-६ 


१८.शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१९.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, पुणे, 
२०.संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ(बाळलभारती), पुणे, 
२१.अध्यक्ष,राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे, 

२२.संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण, पुणे 

२३.मुख्याधिकारी, नगरपालिका, सर्व 

२४.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सवी, 

२५.प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, (सर्व) 

२६.प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका(सर्व) 

२७.निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


